महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई 
वरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: उसाअ-२०२०/प्र.क्र.०२/का-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२०. 


वाचा:- १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.पंसाअ २०१७/प्र.क्र.१७६/ 
कार्यासन -४, दि.०५.१०.२०१८. 

२. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.उसाअ २०१८/प्र.क्र.२९६/ 
कार्यासन-५, दि.०४.०१.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

राज्यामध्ये पंजाबी भाषेचा विकास, भाषेचे संवर्धन, प्रगती तसेच पंजाबी व मराठी भाषेतील 
साहित्यिकांमध्ये वैचारिक आदान-प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना हढ व्हावी या उद्देशाने 
महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमीची स्थापना करणेबाबत दि.२५.०९.२०१८ रोजी मा. 
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार संदर्भ क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य 
पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई ची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य 
अकादमी, मुंबई वर संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयाद्वारे ११ अशासकीय सदस्यांच्या Pye 
करण्यात आल्या होत्या. सदर अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई वर संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाद्वारे 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या खालील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या या शासन निर्णयाद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहेत:- 
अ.क्र नांव पद 
hae श्री. राजन खन्ना, फ्लॅट नं.७०२, ए विग, इडन-१, हिरानंदानी गार्डन्स, पवई, । कार्याध्यक्ष 
मुंबई -४०० ०७६. 
२ डॉ. विजय सतबिरसिग, २०१, निलांबरी, महर्षी कर्वे रोड, PG टेलिफोन । सदस्य 
एक्सचेंज जवळ, मुंबई-४०० ०२०. 
३ श्री. सरदार बाल AHH सिग, बाल रोड लाईन्स, २०४/२०५, २ रा मजला, | सदस्य 
क्रिष्णा भवन, बी. एस. डी. मार्ग, गोवंडी (पृ), मुंबई-४०० ०८८. 
४ डॉ. रतन शारदा, Fe नं.२६०३, ए विग, अँवलॉन इमारत, हिरानंदानी सदस्य 
गार्डन्स, पवई, मुंबई-४०० ०७६. 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२०/प्र.क्र.०२/का-५ 


4 डा. देवेंद्र काफिर, बी-२५, Hard इमारत, देवी कन्याकुमारी सोसायटी, सदस्य 
ओशिवरा बस डेपो समोर, गोरेगांव प., मुंबई-४०० १०४. 
& श्री. गुरिदर सिंग बावा, गुरू अंगद निवास, बंगलो नं.२२, रोड 4.99, विठ्ठल सदस्य 
नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था, जे. व्ही, पि.डी. स्कीम, जुहू, मुंबई-४०० ०४९. 
9 श्री. मनजित सिंग अब्रोल, बी-६०२, तोलाराम स्मृती सहकारी गृहनिर्माण सदस्य 
संस्था, चेंबूर कॉलनी, मुंबई-४०० ०७४. 
८ श्री. कमलजित सिंग सैनी, टॉवर नं.१, रुम नं. १०३,जिम्मी टॉवर, सेक्टर १८, | सदस्य 
तीन टाकी जवळ, HRI, नवी मुंबई-४०० ७०९. 


९ श्री. जगजित सिंग मारवाह, “गुरूसारा”, चेरी हिल सोसायटी, मधूर फुड सदस्य 
प्लाझा समोर, पाईपलाईन रोड, आनंदवल्ली, नाशिक-४२२ ०१३. 

णि ० | ait. जोगिंदर सिंग खेहरा, ५९, दशमेश नगर, खालसा हायस्कुल जवळ, सदस्य 
नांदेड-४३१ ६०१. 

।११__| श्री. गुरूपाल सिंग मकवान, १४२, गुरूनानक पुरा, नागपूर-४४० ०१७. सदस्य 


२. महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई वरील उपरोक्त अशासकीय सदस्य यांच्या 
नियुक्त्या हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून रद्द होतील. 
३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००११५१७२७४८३५१४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suhas Madhukar Kshirsagar 
Date: 2020.01.15 17:25:58 +05'30' 
(सु. म. क्षीरसागर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


Ee) 


) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई. 
) सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, 

) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

) मा. मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 
to} 


Cc 
wes 


मा. राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, 
सर्व मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
१०) मा. मुख्य सचिव, यांचे सह सचिव, 


£33) 


9 


S 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२०/प्र.क्र.०२/का-५ 


११ 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

संचाळक, लेखा व कोषागरे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व अशासकीय सदस्य, महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई. 

सह सचिव/ उप सचिव, सर्व अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी, मुंबई. 

२१) निवडनस्ती (कार्या. 4) 


YS FTF TFS Tl ITS >  *<->« ६-< 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


